सन १९७५-७७ Helles आणीबाणीच्या कालावधीत 
लोकशाहीकरीता लढा देणा-या ज्या व्यक्तींना 
बंदिवास सोसावा लागला अशा व्यक्‍तींना देण्यात येणा- 
या मानधनाकरीता अनुदान वितरण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० जुले, २०१९ 


वाचा: - १) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. १४/०२/२०१८ 

२) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. ३/०७/२०१८ 

३) शासन निर्णय, अर्थसं -१०१८/प्र.क्र.११५/२०१८/स्वासैक-१,दि. १३/११/२०१८ 

४) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. १५/११/२०१८ 

५) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. २८/०१/२०१९ 

६) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. ७/०३/२०१९ 

७) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. २७/०३/२०१९ 

८) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि.३०/०३/२०१९ 

९) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. ०३/०५/२०१९ 

१०) शासन निर्णय क्रमांक-निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१, दि.१५/०६/२०१९ 
११) जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे क्र.कक्ष-ब/अका/सामान्य/कावि-८७४/१९ दि १५/०६/२०१९ चे पत्र 
) 


) 
) 


92) जिल्हाधिकारी ठाणे क्र सामान्य/कक्ष-४/टे-९/आणिबाणी अंतिम पात्र अर्ज आदेशा क्र.०६ 

दि २७/०६/२०१९ चे पत्र 
१३) जिल्हाधिकारी यवतमाळ क्र./गृहशाखा/डेस्क-१३/कावी/२७७/२०१९ दि.१५/०६/२०१९ चे पत्र 
१४) जिल्हाधिकारी पुणे क्र.लेखा/आणिबाणी/३४०/२०१९ दि.२०/०६/२०१९चे पत्र 


प्रस्तावना :- 


भारतामध्ये दि. २५.०६.१९७५ ते दिनांक ३१.०३.१९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित 
करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्‍तींना 
आर्थिक मदत देउन त्यांचा सन्मान /यथोचित गौरव करण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 
सदर धोरणांतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्‍तींना मानधन मंजूर करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 

भारतामध्ये दि. २५.०६.१९७५ ते दिनांक ३१.०३.१९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित 
करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्‍तींना 
आर्थिक मदत देउन त्यांचा सन्मान /यथोचित गौरव करण्यासंबंधीच्या धोरणाची अंमलबजावणी 
करण्याकरीता आवश्‍यक असलेल्या निधीचे वितरण शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात 
दर्शविलेला असून मागणी क्र. ए-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२ - सामाजिक सुरक्षा 
योजनेखाली निवृत्तीवेतन, (००)(०५) आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणा-या 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 


व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (2234C204) या योजनेची तरतूद लेखानुदानाद्वारे 
रु. २१,००,००,०००/- इतकी मंजूर करण्यात आलेली असून या रकमेपैकी राज्यातील वर्धा, 
यवतमाळ, ठाणे व पुणे या ०४ जिल्ह्यांकरिता निधी वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. संबंधित 
जिल्हाधिका-यांनी शासनास सादर केलेल्या पात्र अर्जदारांच्या यादीनुसार, माहे जानेवारी २०१८ ते 
जुले २०१९ या १९ महिन्यांकरिता रु. २,७७,४०,०००/- (दोन कोटी सत्त्याहत्तर लाख चाळीस हजार 
फक्‍त) इतकी रक्‍कम सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये त्यांच्या जिल्ह्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
अनुदानाच्या रकमेप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिका-यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, याची 
दक्षता घ्यावी. 
३. याप्रित्यर्थचा खर्च चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतन, (००)(०५) आणीबाणीच्या कालावधीत 
लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५७२०५) या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. पात्र अर्जदारास संदर्भाधीन दि. ०३/०७/२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
दि. ०२/०१/२०१८ पासून मानधन मंजूर करण्यात यावे. 
५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८/२०१९/व्यय-४ 
दिनांक ०३/०१/२०१९ अन्वये दिलेल्या मंजूरी अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१०१३१००००९०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Suresh 
Mahadeo Khade 


(सु.म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 
) 
) 
) 


५) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
७) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 


८) प्रधान सचिव व वि.चौ.अ-१ सा.प्र.वि. मंत्रालय मुंबई 
९) उप सचिव, (स्वा.सै.क) सा. प्र.वि. मंत्राळय, मुंबई 
qo) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११) जिल्हाधिकारी वर्धा, यवतमाळ, ठाणे व पुणे 
१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी वर्धा, यवतमाळ, ठाणे व पुणे 
) 
) 
) 


१५) सा.प्र.वि.कार्या. २५, मंत्रालय मुंबई 
१६) क.अ. वित्त विभाग (अर्थ १३/व्यय-४), मंत्रालय मुंबई 
१७) निवडनस्ती (कार्या-स्वासैक-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र 


आणिबाणी मानधन रकमेचा तपशील 


अ.क्र. | जिल्हा १ महिना किवा अधिक कारावास भोगलेले १ महिन्यांपेक्षा कमी कारावास एकूण | एकूण दरमहा | एकूण मानधन 
संख्या । मानधन (रूपये) | (रूपये) माहे 
स्वत: | रूपये पती / | रूपये स्वत: रूपये पती / रूपये २/१/२०१८ ते 
१०,०००/- पत्नी | ५,०००/- ५,०००/- पत्नी २५००/- ३१/७/२०१९ 
प्रमाणे प्रमाणे मानधन प्रमाणे मानधन प्रमाणे 
मानधन मानधन 
१ वर्धा 9 (90,000 ६ 30,000 q 4,000 | a १४ १,०५००० १९,९५,००० 
(तिसरी यादी) 
Q यवतमाळ 33 3,30,000 १६ ८०,००० 8 20,000 q 2,400 Gy 832,400 £2,919, 400 
(दुसरी यादी) 
3 ठाणे १२ १,२०,००० १3 ५,००० १५ ७५,००० शिंगं a २८ २,००,००० २३८,००,००० 
(तिसरी यादी) 
8 पुणे ५६ ५,६०,००० २१ १,०५,००० 99 ५५,००० 9 २,५०० ८९ ७,२२,५०० १,३७,२७,५०० 
(तिसरी यादी) 
एकूण १०८ १०,८०,००० haa 2,20,000 39 9,44,000 2 4,000 १८५ १४,६०,००० २,७७,४०,००० 


